मा. सर्वोच्च न्यायालयातील विशेष अनुमती 
याचिका क्र. २३०२/२०१७ व ३५४३/२०२० यामध्ये 
दिलेल्या निर्देशानुसार पोळीस महासंचालक यांच्या 
अधिपत्याखाली व्हिडीओग्राफीचे अंमलबजावणी 
करण्यासाठी सुकाणू समिती गठीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: एसएलपी-१६२०/प्र.क्र.५१५/पोल-११ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक :- ०८ जानेवारी, २०२१. 


वाचा :- 9) गृह मंत्रालय, भारत सरकार यांचे पत्र क्र.।-१२०१७/६/२०१८-॥७8-॥, दि. १४.०६.२०१८. 
२) मा. सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली विशोष अनुमती याचिका क्र. ३५४३/२०२० मध्ये 
दि. ०२ डिसेंबर, २०२० रोजीचे आदेशा. 


प्रस्तावना :- 

मा. सर्वोच्च न्यायालयाने विशोष अनुमती याचिका क्र. 3483/2020 मध्ये दि. ०२ डिसेंबर, २०२० रोजी 
दिलेल्या आदेशाची तसेच एसएलपी क्र. २३०२/२०१७ मध्ये पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या 
अधिपत्याखाली व्हिडीओग्राफीची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करण्याबाबत आदेशित केळे आहे. त्यानुसार सुकाणू 
समिती गठीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

महाराष्ट्र शासन पोळीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या अधिपत्याखाली व्हिडीओग्राफीची मा. 
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्यात प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी खालीलप्रमाणे सुकाणू समिती 
गठीत करण्यात येत आहे :- 


१) अपर पोलीस महासंचालक (गुन्हे अन्वेषण विभाग) - अध्यक्ष 
२) विशेष पोलीस महानिरीक्षक (राज्य गुन्हे अन्वेषण) 3 सदस्य 
३) पोलीस अधीक्षक (तांत्रिक सेवा) (गुन्हे अन्वेषण विभाग) - सदस्य 


२. सदर सुकाणू समितीने मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्यात व्हिडीओग्राफीची अंमलबजावणी व 
अनुषंगिक सर्व बाबींची पुर्तता प्रभावीपणे व तातडीने होण्यासाठी आव्यक कार्यवाही करावी व केलेल्या कार्यवाहीचा 
अहवाल पोलीस महासंचालक, म.रा., मुंबई यांच्यामार्फत शासनास सादर करावा. 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०१०८१९०८२५७७२९ असा आहे. हा Beal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Ramesh 
Murarirao Manale 
(रमेश मनाळे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत :- 

१) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२) अपर पोलीस महासंचालक (गु.अ.वि.), म.रा., पुणे. 
३) अपर पोलीस महासंचालक (प्रशिक्षण व खास पथके), म.रा., मुंबई. 
४ सर्व अपर पोलीस महासंचालक 


झासन निर्णय क्रमांकः एसएलपी-१६२०/प्र.क्र.५१५/पोल-११ 


५) सर्व विशोष पोलीस महानिरीक्षक. 

६) सर्व पोलीस उप महानिरीक्षक. 

७) सर्व पोलीस आयुक्त. 

८) सर्व पोलीस अधीक्षक. 

९) उप सचिव (पोल-३), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
qo) उप सचिव (पोल-४), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


) 
११) निवडनस्ती, पोळ-११, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


